समुपदेशनाद्वारे बदली धोरणानुसार अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालच्या आस्थापनेवरील “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी 
अधिकारी,गट-ब  (राजपत्रित)” संवर्गातील; अधिकाऱ्यांच्या 
सर्वसाधारण बदल्या २०२३ बाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: बदली-१२२३ /प्र.क्र. १८/का.१४२७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ मार्च,२०२३ 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१७/ 
प्र.क्र.४१५/कार्यासन-१२, दि.०९/०४/२०१८. 


परिपत्रक : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतचे धोरण निश्चित 


करण्यात आले आहे. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून त्याचा संकेतांक २०१८०४०९१२५१४८६५०७ असा आहे. 

२. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट- ब 
(राजपत्रित)” या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२३ संदर्भात कार्यवाही करण्यात येणार आहे. अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट- ब (राजपत्रित)” संवर्गातील सर्वसाधारण 
बदल्या-२०२३ करिता दिनांक ३१/०५/२०२३ रोजी होणारी ) संभाव्य रिक्‍त पदांची यादी व ॥) सर्वसाधारण बदलीपात्र 
अधिकाऱ्यांची यादी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या मुख्यालय व प्रादेशिक कार्यालये यांच्या सूचनाफलकावर तसेच 


mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


३.  समुपदेडशानाद्वारे बदलीबाबतच्या धोरणानुसार, सर्वसाधारण बदल्या-२०२३ साठी पसंतीक्रम मागविण्यात येत 
असून, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या “संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट- ब (राजपत्रित)” संवर्गातील 
३ वर्षे पूर्ण झालेल्या बदलीपात्र अधिकाऱ्यांनी त्यांची या परिपत्रकासोबतच्या विवरणपत्र-१ मधील माहिती “Sakal 
Marathi” या Font मध्ये भरून कक्ष अधिकारी (कार्यासन १४२७) यांना दि.१५/०४/२०२३ पर्यंत 
balaso.gaikawad@nic.in या ई-मेलवर सादर करावी व त्याची एक प्रत अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 


ddadm.des@hotmail.com आणि dydiradm.des@maharashtra.gov.in या रजि मेलवरही पाठवावी. सदरहू Excel 


Sheet ही अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


Excel Sheet मध्ये दिलेल्या तक्त्यात कोणताही बदल करू नये. तसेच, माहितीतील अनु.क्र.९ संदर्भातील प्रमाणपत्र 


स्कॅन करून जोडण्यात यावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बदली-१२२३ /प्र.क्र. १८/का.१४२७ 

४. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट- ब 
(राजपत्रित)” संवर्गातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून विहित नमुन्यातील माहिती या balaso.gaikawad@nic.in “ई-मेल” 
वर दिनांक १५/०४/२०२३ पर्यंत प्राप्त न झाल्यास, संबंधित बदलीपात्र अधिकाऱ्यांना पसंतीक्रम द्यावयाचा नाही, असे 


गृहीत धरून बदली धोरणानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. 


षः महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन परिपत्रक उपलब्ध असून, 


त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३२९१६१०५४१२१६ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 
Pp RA KAS H OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
po: 2, डॉन 
928760960801 edc01f522114ff1b58c7e3c653fb93befB856fb9294 
1b9d7, pseudonym=9BF6D0531D2000AFE303DD6B121929E620415491 
आदेशानुसार सार BABAN RAO G H AD G E serialNumber=77E1EBA3AEC9A0675410DB6FA1A645387767189322F02B9473 
9 3DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 
Date: 2023.03.29 16:17:10 +05'30 
(प्र.ब.घाडगे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
bd 
प्रति डी 


१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावे. 


२) सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, यांना विनंती 
कोकण विभाग/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती / नागपूर. करण्यात येते की, 
३) उपायुक्‍्त(नियोजन),विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय, कोकण पवाह tae, 
विभाग/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर . ती 
अधिपत्याखालील 
४) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, “गट-ब 
मुंबई शहर/मुंबई उपनगर/ठाणे/रायगड-अलिबाग/रत्नागिरी/ | (राजपत्रित) 
सिंधुदूर्ग/पालघर/ नाशिक/धुळे/जळगांव/अहमदनगर/नंदूरबार/ संवर्गातील 
पुणे/सातारा/सांगली/सोलापूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद/जालना/ अधिकाऱ्यांच्या 
बीड/परभणी/नांदेड/उस्मानाबाद/लातूर/हिंगोली/ अमरावती/ निदर्शनास आणावे. 
यवतमाळ/अकोला/वाशिम/बुलढाणा/नागपूर/भंडारा/गडचिरोली/ 
वर्धा/गोंदिया/चंद्रपूर. = 
५) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बदली-१२२३ /प्र.क्र. १८/का.१४२७ 


सोबतच्या परिशिष्ट-१ सोबतचे विवरणपत्र-१ 


सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन-१२, दिनांक ०९/०४/२०१८ 


बदली पात्र अधिकाऱ्यांनी बदली प्राधिकारी कार्यालयास सादर करावयाची माहिती 


अधिकाऱ्याचे नाव : 


पदनाम : 


सध्याचे कार्यरत असलेले 
कार्यालय व ठिकाण 


सध्याच्या कार्यरत असलेले 
कार्यालय व ठिकाण अवघड 
क्षेत्र की बिगर अवघड क्षेत्र : 


सध्याच्या पदावर रुजू 
झाल्याचा दिनांक : 


अधिकाऱ्याचे वय : 


आतापर्यंतच्या सवेचा 
तपशिल : 


पदनाम 


शासकीय सेवेत कोणत्या ठिकाणी सेवा केली याबाबतचा तपशिल 


कार्यालयाचे नाव व 
ठिकाण 


कधीपासून 


कधीपर्यंत 


कालावधी वर्ष/ महिने 


अधिकारी बदली पासून सूट 
मिळवण्यास पात्र असल्यास 
त्याबाबतची कारणे : 


अधिकारी परिशिष्ट-१ 
सोबतच्या विवरणपत्र- २ 
मधील कोणत्या 
प्राधान्यक्रमांकात अंतर्भूत 
होतो याबाबतची माहिती : 


वरील रकान्यामधील 
प्राधान्यक्रमाचा तपठिल : 


संबंधित प्राधान्यक्रमांकात 
अंतभूर्त होत असल्याबाबतचे 
सक्षम प्राधिकाऱयांने दिलेळे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बदली-१२२३ /प्र.क्र. १८/का.१४२७ 


प्रमाणपत्र/ कागदपत्रांचे 

पुरावे : 
ai ० धारण बदली कोणत्या ठिकाणी करावी याबाबतचे कमाल १० पसंतीक्रम 

(१० पसंतीक्रमापैकी किमान २ पसंतीक्रम अवघड क्षेत्रातील नमूद करण्यात यावेत) : 
अ.क्र पसंतीक्रमाचे ठिकाण 
fie] 
Q 
3 
४ 
षु 
& 
9 
le = fo) 
स्वाक्षरी :- 
दिनांक :- नाव:- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


